RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ६८ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७, २०२० / श्रावण १६, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १७६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२०. 

अधिसूचना क्रमांक १ 
[( संदर्भ : कलम १ (३) ] 

शुध्दिपत्र 
वाचा: १) सिडिए-२०१८/(प्र.क्र .८८/ १८)/ लाक्षेवि (कामे), दि . २४ ऑगस्ट , २०१८ व शुध्दीपत्र समक्रमांक 

दि .० ९ जानेवारी, २०१८ . 
२) अधिक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , परळी वैजनाथ यांचे पत्र जा.क्र . तांशा-३४३७, 
दि . १३ / १२/ २०१९ . 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सिडिए -२०१८/(८८/१८)/ लाक्षेवि ( कामे) . - बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , परळी ( वै.) यांच्या अधिपत्याखाली 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र . २, लातूर या विभागांतर्गत मांजरा व निम्न तेरणा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे 
शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू करण्याच्या अनुषंगाने अधिसूचना १, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रही दि . ०९ जानेवारी, २०१८ रोजी 
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे. सदर शुध्दीपत्रातील अनु क्र . २ येथील प्रकल्पाचे नाव 
[ कॉलम क्र .(२) ] व कायदा लागू होणारे क्षेत्र [ कॉलम क्र .(३) ] खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


भाग चार - ब --- १७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ७ , २०२० / श्रावण १६, शके १ ९ ४२ 


अ . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


क्र . 


प्रकल्पाचे नांव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


प्रकल्पाचे नांव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


( २ ) 


२ 


मांजरा प्रकल्प, ता . 
केज , जि . बीड 
अंतर्गत बिंदगीहाळ 
को . प. बंधारा 
नूतनीकरण 


बिंदगीहाळ को . प. 
बंधारा नूतनीकरण, 
ता . व जि . लातूर चे 
लागवडीलायक 
लाभक्षेत्र २६० हे . 


मांजरा मोठे प्रकल्प, 
ता. केज, जि . बीड 
अंतर्गत बिंदगीहाळ 
को . प. बंधारा 
नूतनीकरण 


बिंदगीहाळ को . प. बंधारा 
नूतनीकरण , ता . व जि . 
लातूर चे संपूर्ण लागवडी 
लायक लाभक्षेत्र २४९ हे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र.ग. 

पराते , 
शासनाचेउप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ७ , २०२० / श्रावण १६, शके १ ९ ४२ 


३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 7th August 2020 . 


NOTIFICATION NO . 1 


[Ref . - Section - 1 (3 ) 


Corrigendum 
Read .--- ( 1) CDA 2018/88/18 )CAD (Works ), Dated 24th August, 2018 and same no s Corrigendum 

Dated 09 January , 2019 . 
( 2) Letter of Executive Engineer, Beed Irrigation Project Circle, Parli (V.), No. Aten 

1/3437 . Dated 13/12/2019 . 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA 2018 /(88/18 )CAD (Works ) . - For Manjara and Lower Terna Project in the division of 
Lower Terna Division No. 2 , Latur under the Beed Irrigation Project Circle , Parli (V.) , 
Notification No. 1 , under Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act, 2005 , 
is published in the Maharashtra State Gazette dated 24th August 2018 . In this regards , 
Corrigendum is also published in the Maharashtra State Gazette dated 09 January , 2019 . In the 
said Corrigendum Gazette Notification No. 1 Project Name [ Column No. ( 2 ) ] and Available Area 
[ Column No. (3 )] of Sr. No. 2 is to be read as below : 


Sr. 


In Stead of 


Read as 


No. 


Applicable Area 


Applicable Area 


Name of 
Irrigation Project 


Name of 
Irrigation Project 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 


Modernization of Command Area of Modernization of Entire Command 
Bindagihal K. T. Modernization of Bindagihal K. T. Area of Modernization 
Weir 

under Bindagihal K. T. Weir, Weir under of Bindagihal K. T. 
Manjara Project, Tal. and Dist. Latur . - Manjara Major Weir , Tal. and Dist . 
Tal . kaij , Dist. C.C.A. 260 Ha. 

Project , Tal. kaij , Latur . C.C.A. 249 
Beed . 

Dist . Beed . 

Ha . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. PARATE , 
Deputy Secretary to the Government. 


भाग चार - ब --- १७६-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ७, २०२० / श्रावण १६, शके १९ ४२ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२०. 


अधिसूचना क्रमांक २ 


[ ( संदर्भ: कलम १ (३) ] 

शुध्दिपत्र 
वाचा: (१) सिडिए-२०१८/(प्र.क्र .८८/१८)/ लाक्षेवि ( काम ), दि . २४ ऑगस्ट , २०१८ व शुध्दीपत्र समक्रमांक 

दि.०९ जानेवारी, २०१८ . 
( २) अधिक्षक अभियंता , बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , परळी वैजनाथ यांचे पत्र जा.क्र . तांशा -३४३७, 

दि . १३/ १२/ २०१ ९ . 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सिडिए-२०१८ /(८८/१८ )/ लाक्षेवि ( कामे) . - बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी ( वै.) यांच्या अधिपत्याखाली 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र . २, लातूर या विभागांतर्गत मांजरा व निम्न तेरणा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे 
शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू करण्याच्या अनुषंगाने अधिसूचना क्रमांक २, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१८ 
रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रही दि . ०९ जानेवारी, २०१८ 
रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे . सदर शुध्दीपत्रातील प्रकल्पाचे नाव व क्षेत्र 
[ कॉलम क्र . (२) ] मधील अनु. क्र .२ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव व क्षेत्र 


पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव व क्षेत्र 

( २ ) 


( २ ) 


( २ ) मांजरा मोठे प्रकल्प, ता . केज , जि . बीड अंतर्गत | ( २) मांजरा मोठे प्रकल्प, ता . केज , जि . बीड अंतर्गत 
बिंदगीहाळ को . प. बं . नूतनीकरण वरील लागवडी बिंदगीहाळ को. प. बं. नूतनीकरण वरील लागवडी लायक 
लायक लाभक्षेत्र २६० हे. 

लाभक्षेत्र २४ ९ हे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र. ग . 

पराते, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ७ , २०२० / श्रावण १६, शके १ ९ ४२ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 7th August 2020 . 


NOTIFICATION NO . 2 


[Ref . - Section - 1 (3 ) 


Corrigendum 


Read : 


( 1 ) CDA 2018/88/18 CAD Works ), Dated 24th August, 2018 and same no s 

Corrigendum Dated 09 January , 2019 . 
( 2) Letter of Executive Engineer, Beed Irrigation Project Circle, Parli (V.), No. JIST 

1/3437 , Dated 13/12/2019 . 


> 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ( 

MMISF ) ACT, 2005 . 
No. CDA 2018/88/18 )CAD (Works) . - For Manjara and Lower Terna Project in the division of 
Lower Terna Division No. 2 , Latur under the Beed Irrigation Project Circle , Parli ( V.), 
Notification No. 2 , under Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers Act, 2005 , 
is published in the Maharashtra State Gazette dated 24th August 2018 . In this regards , 
Corrigendum is also published in the Maharashtra State Gazette dated 09 January, 2019. In the 
said Corrigendum Gazette , Project Name and Area [ Column No. ( 2 ) ] of Sr. No. 2 , is to be read as 


below : 


In Stead of 
Name of Project and Command Area 

( 2 ) 


Read as 
Name of Project and Command Area 

( 2 ) 


( 2 ) Bindagihal K T. weir (2 ) Bindagihal K. T. Weir Modernisation 
Modernisation under Manjara Major under Manjara Major Project, Tal. kaij , 
Project , Tal. kaij , Dist . Beed . Dist. Beed - C. C. A. - 249 Ha . 
Command Area 260 Ha. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. PARATE , 
Deputy Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


